महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / 
पोलीस उप आयुक्त (असंवर्ग) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.११/पोल-१(अ) 


शासन आदेशा :- 


महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२(न) मधील तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने राज्य पोळीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्‍त (असंवर्ग) 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २७ फेब्रुवारी, २०१८ 


संवर्गातील खालील पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या नावासमोर दर्डाविलेल्या ठिकाणी करण्यात 


येत आहे :- 
अ. | अधिकार्‍याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
क्र. 
ia . | श्रीमती गीता चव्हाण | पोलीस उप आयुक्त, cease उप संचालक, गुन्हे प्रकटीकरण शाळा 
विरोधी पथक, मुंबई (डी. टी. एस.), नाशिक 
२. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. 


न्यायालयाचे आदेश असल्यास, ते विचारात घेऊन तात्काळ पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. 


संबंधित अधिकाऱ्यास बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी कार्यमुक्त 


करण्याबाबतची आवऱयक कार्यवाही करावी व संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन 


तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 


Bs 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१८०२२७१५५७०४६८२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रति, 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


e Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 
Ka | | a S A DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
e ou=Home Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
Gaikwad 
a | W a Date: 201 8.02.27 15:59:52 +05'30' 

(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


2.5.4.20=b3 1 abfcb1894c4c597cc944f19a89 
£474e7b98a708cc03eb46cd241a604d42bb, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


१) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२) मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.११/पोल-१(अ) 


) मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६) प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) 

) 
) 


अपर पोलीस महासंचालक, दहडातवाद विरोधी ver, Hag, 
प्राचार्य, गुन्हे प्रकटीकरण शाळा, नाशिक 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


१०) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 
) 
) 


q2) ud संबंधित अधिकारी (पोळीस महासंचालक यांचेमार्फत), 
१३) निवडनस्ती, कार्यासन पोल-१(आओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


